





१९२९ मधला हिवाळा 
विशेषकरून माझे चलत भाऊ- 
बहीण हिल्डमार आणि सेैटियागो 

यांच्यासाठी कठीण होता. काही 
महिन्यांपर्वीच ते गरम शहर 
प्य्॒टो रिकोहन न्ययॉर्क शहरात 
आले होते. ज्या ठिकाणाहून ते 
आले होते ते न्यूयॉकपेक्षा खूप दूर 
होते. खासकरून जेव्हा श्री किग्स 
डे (तीन राजांचा) चा सण जवळ 
येत होता 


पण तरीही एक जादुई गोष्ट 
झाली. त्यांच्या व्गीत एक नवीन 
महिला आती. परा बेलप्रे जी 
एक प्रतिभाशाली कथाकार आणि 
लायब्रेरियन होती. त्यांनी 
सार्वजनिक पस्तकांच्या संदर्भात 
मत्रांचे डोळे उघडले. वाचनालय 
शेवटी सगळ्यांसाठी असते. मग ती 
व्यक्‍ती स्पानिश बोलत असो, वा 
इंग्रजी किवा दोन्ही भाषा बोलत 
अस दे 

या प्रेरक पस्तकात लसिया 
गोंजालेजने, न्ययॉर्क शहराची ची 
पहिली लॅटिन लायब्रेरियन परा 
बेलप्रेला श्रदधांजलि दिली आहे 


















ण 10 की 
|||! ॥!! |)! । कय १॥॥(॥।, १ 


| | 


11110 (1 कळ 
| |!!! 1 (॥॥ | | रच ॥॥॥ ११11111111 ॥0111,:06 


॥॥॥/॥1| 111! । रां 


-. 
लना ७० ५७४४ 


| नस. | | | 





त ह आ वा 


परिचय 


महामंदी (१९२९-१९३५) च्या सरुवातीच्या काळात, प्यर्टो रिकोच्या 
अनेक त्रोकांनी मोठया शहरात, न्ययॉके मध्ये काम करण्यासाठी आणि 
अधिक चांगल्या संधी शोधण्याच्या निमित्ताने आपत्रं छोटे दवीप सोडलं 
होतं. प्यर्टो रिकोचे अधिकांश लोक मॅनहॅटनच्या उत्तरेला राहत असत, जे 
अत्र-बैरियोच्या नावाने ओळखले जाते. स्पॅनिश मध्ये त्याचा अर्थ “शेजारी”. 


अतल्र-बैरियोचे लोकांसाठी न्य॒यॉकचा हिवाळा सहन करणे कठीण क 
होते.हिवाळ्यात त्यांना आपल्या उबदार दविपाची आठवण येत असे. पण अ 
त्याच वेळी काहीतरी अदभत झाले. परा बेलप्रे नावाची एक प्रतिभाशाली 
कथाकर्तीला न्य॒यॉके पब्लिक लायब्रेरी सिस्टम मध्ये प्रथम प्यर्टो रिकन च्य च्च 
लायब्रेरियनच्या रुपात काम करण्यास ठेवले. आपलं काम, कथा आणि 
पस्तकांच्या दवारे परा बेलप्रे ने अल-बैरियोच्या मत्रांना प्यर्टो रिकोचे 
सोहार्ट आणि संदरता यांची ओळख करून दिली 


- लूसिया गोंजालेज 





कळ > 





र हः न 


, क टन (९ । << 

। क द हया द्द ि र हिेशशशवआुधििशाातजबवअअ्यााााराययया यमय व 

0 २. ९: । क क्या ी 7 र क । ऱ्या कक 1 र 

जार ट्या, £ रळ | ९१ ८७०८०७४. ५०2 - ०-3” -?- 
| 2. 








कढ 


त 1 
आहहे 20077 ती ........... 
व शता. १. म आ 
१७० "4८. 3 (0. प 





आपला चुलतभाऊ सैंटियागोच्या बरोबर शाळेतून घरी जाते वेळी 
हिल्डमार थंडीने कापत असे. दुपारच्या बर्फाच्या हवेने तिचे हात गोठले होते 
आणि त्यांचे चेहरे भाजल्या सारखे झाले होते. हिवाळ्याच्या सुट्टीच्या आधीचा 
तो शाळेचा शेवटचा आठवडा होता. ते न्यूयॉके मधले हिल्डमारचे पहिले 
"नवदाद" पर्व पण होते. 


न्यूयॉकच्या हिवाळ्याने हिल्डमारला आश्चर्यचकित केले. त्याने इतकी 
अधिक थंडी याआधी कधीच सहन केली नव्हती. काही महिने पहिले हिल्डमार 
आपल्या परिवारा बरोबर प्यूर्टो रिकोहून न्यूयॉक पर्यंत, एल-पोंस नावाच्या 
मोठया जहाजाने आली होती. त्या प्रवासाला पाच दिवस लागले होते. आता 
उन्हाळयातला सूर्य अल-बैरियोहून खूप दूर वाटत होता. 

आणि म्हणून हिल्डमार आणि सैंटियागो जेवढे लवकर शक्य होईल तेवढे 
लवकर घरी पोहचले, जिथं ते जुन्या लोखंडी चुली वर आपले हात 
शेकत असत. 


>> "> 
न क. 
एक १ 
ज्र 








व 
202 











क . ह 
ह. अ 
कडक ४ 


र्क > 00 


४४४७" ४९7४५ 
॥१३%४१'%_ 1 


त्या संध्याकाळी पूर्ण परिवार एकावेळी जेवायला बसला. 


"बेंडिटो! मामा नेनिताने श्वास घेत म्हटले. “मला आपल्या छोट्या 
द्विपाव्रच्या डिसेंबरच्या रात्रीच्या नरम आणि गरम हवेची आठवण येते 


“ । 


--* 4५» 





त्यावर" 10 


उ १७ »६९५१7?० 


























ण ह 

| -् 

ः ह आहे.” 

डे /2 कई, सैंटियागोचे 

रि डडुडडर "ठीक आहे," सैटियागोचे वडील टियो पेड़ो म्हणाले. “मत्रा स्वादिष्ट 
प ४ न्य पेस्टल आणि भाजलेल्या डुक्‍कराच्या मासाचा गंधाची आठवण येत आहे. 
ज्े श्र “मला परांदा आणि एगुइनलडोस सणांची आठवण येत आहे. जेव्हा 


धट. 


2५ ह 
१५. (भो. द% ४0 ७... ७? ७, 


. 


०४००७६६ ७९४७७५१ ७९7५ 8७४ ५५७, ४५८०९६७. 3७१ (०१७४७०५ 84215६0 (8८8. ४(.६१४७- | “२१ :४॥॥0060 
१ र ऱ्क 4] 1 वं 
>५५-> 


आपल्या घरातले शेजाऱ्यांना भेटायला जात असत, आणि मग गाणी 
गात,नाचत आणि खातपित असत.” सैंटियागोची आई टिटी मारियाने डोळे 
बंद करत म्हटलं. 

“आणि ग्री किग्स डे (तीन राजांचा दिन), वर्षातला सगळ्यात चांगला 
दिवस होता.” सैंटियागो ओरडला. 

“राजे इतक्या लांब प्रवास करतील काय?” हिल्डमारने विचारलं, “या 
वर्षी ते येतील का?” 






७1, ४५६६०९११1८ 1. र. 
र 


डे... 3 0आ...1७1&28..... "व 


कत बया (७९७ 









४ ४४.0 ५७९क, )९॥७०७४०७५ 10 171” ४४ 
हो) 0९६ एकद 33वडत कठळे ७4. 1०% 


93 क १७९९५ 10 ४७३ ७८७७७ शे. 


7४" «4 ४0. ७४ |!.त8५>७ १06 कुळ. हहे ९ पि । 


"',३.९८७॥/३५॥५ १५ & ४१५४१७ (196 
उकळ ७. ७४०७१७ 1121८१ 4५१४ 


७७ ४७". (७९% ८'% 














७ (0५९१ 





७! ४७१1४, 1६ 1४७७१ ४८८७७ ८५३१ ११५४१ वेव 


1 
१8 
। 


७०० | ३१३ ॥4५६०७ ९७४४0७५७४६ करवी ७ !(॥.७?५ 01775. 


हिं 315 20731. १४७७ 1. 11४७ काणाल०!ऊ ०. १९४ ४%॥॥% €(18%४/. 


जाय 










१ 


७५७४ ७7 ६०- | ॥४००१*: 


१५,/% 11 8 "५, /”%१6259 हॉ. ल्क. 1७%! 
7४० त 


7४७011) 






"जच शर 

कर्कु0 ९७० 3 शल, 21 
1२५०५७७ ॥७४.०.॥०७..१ 
49. 709 एफ ऱ्या 






खि बै! 
र शि क 1.1 षा ूळ्2 
प) १ * *॥ ४४५. दाया. | । ५७” 
शह, "५ च. ०२१ *“'१७७)> *१५% काभ) क. खा 1.21 क्क्रकछ ७८०), | १०४ ४५३७४४४ - 
गक ४७७ अव *भ 
जपा! 6७2८. ॥४७७/७७४॥(॥ . 
४ ४५) 3. का र 
। १0१ (७७27 10. ७ अक. ७७७४ ब ४0 1 
१ ह. ७७ ७४७१2०19७2 ':-2/५॥८1४%' - ४ > "५ / 
१ हय “९४५७५१ 4 य हीच, "ह 
छा शण ५०७८ १ “> 
१: : अ 





दुसऱ्या दिवशी शाळेच्या रस्त्यावरून 
रोजच्या सारखे, हिल्डमार, सैँंटियागो आणि 
टिटी मारिया यांनी खिडक्या असणारी मोठी 
इमारत पार केल्ली, जी त्यांना आत येण्याचे 
आमंत्रण देत असे. ती इमारत गल्लीच्या एका 
टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पसरलेली होती. 
ती इतर अंधाऱ्या इमारती पेक्षा वेगळी होती. 


"टिटी मारिया, त्याच्या आत काय आहे?” 
हिल्डमारने विचारलं. “आपण आत जाऊ शकतो 
का?” 


“ते एक वाचनालय आहे," टिटी मारियाने 
उत्तर दिलं, "पण ते वाचनालय टंगा करणाऱ्या 
तुमच्या सारख्या मुलांसाठी नाही.” 


"पण तिथे तुमच्या सारखी मोठी माणसं 
जाऊ शकतात का?” सैंटियागोने विचारले. 


“हे बघ, आपण तोक इंग्रजी नाही 
बोलत,आणि तिथले लोक स्पॅनिश बोलत 
नाहीत,” टिटी मारियाने मुलांना सांगितलं. 
आणि म्हणून ती कधी त्या वाचनालयात गेली 
नाहीत. 








मळ ही १ १ - 
८ वक 
३ 
16... ७ ८ . १. थे. 1 
ग र 
वि रं क क “2 गेल 
ह» पि ग 






“ ८५१ शवक ््ट - 2 


हि, ७ आ 












पण त्याच दिवशी दुपारी, हिल्डमार आणि सेँंटियागोच्या वर्गात एक विशिष्ट 
पाहणे आले. ती एक उंच आणि हडकळी स्त्री होती, जिचे काळ्या रंगाचे 
चमकणारे डोळे होते. जेव्हा ती बोले, तेव्हा तिचे हात पक्ष्यांच्या पंखासारखे हवेत 
उडत असत. 

"गड मॉर्निंग," ती म्हणात्री. “माझं नाव परा बेलप्रे आहे. मी सार्वजनिक 
वाचनालयातन चनालयातून आले आहे. आज मी तमच्यासाठी साठी गोष्टी आणि कठपतळ्या घेऊन 
आले आहे.” 

मग मिस बेलप्रेने कठपृतळ्या बरोबर इंग्रजी आणि स्पॅनिश मधल्या 
कहाण्या सांगितल्या. मख जआन बोबो ठवारे तीन पायांचे भांड्याचा पाठलाग 

करणारी गोष्ट ऐकवल्यावर सगळी मुलं जोरजोरात हसू लागले. आपला शो च्या 
शेवटी, मिस बेलप्रेने मलांना हिवाळ्याच्या सटटीत वाचनालयात चनालयात येण्याचे आमंत्रण 
दिले 

"लायब्ररी सगळ्यांसाठी असते,” ती म्हणाली. 


अल्र-बैरियो मध्ये, हिल्डमारने प्रत्येकाला ही खुशखबरी ऐकवली. 


जेव्हा टिटी मारिया त्या दिवशी मलांना शाळेतन घरी न्यायला गेली, तेव्हा मलांनी तिला 
विशेष पाहणे, कठपतळ्या आणि वाचनालय चनालय यांच्याबाबत सांगितले 


"टिटी! टिटी! त्या वाचनालयात लोक स्पॅनिशपण बोलतात.” हिल्डमार ओरडत म्हणाली. 





“आज आपण वाचनालयात जाऊ शक का?” सँंटियागो विनंती करत म्हणाला 


स्पॅनिश? वाचनालयात? पण मल्ांनो मी आज खप कामात आहे,” टिटी त्यांना 
समजावत म्हणात्री. “मी वचन देते की एक दिवस मी त॒म्हांला तिथं जरूर घेऊन जाईन.” 


"मला वाटते की आईने पण तिथं यावे.” हिल्डमार म्हणाली, “पण ती नेहमी कामातच 
असते शत 
“कदाचित या शनिवारी आपण तिथं जाऊ शकतो,” टिटी मारियाने सचवलं 


“खप छान!" हिल्डमार आणि सॅँटियागोने टाळ्या वाजवल्या आणि मग ते सस्त्यावर 
धावत पढे गेले, जिथं डॉन रेमन आणि डोना सोफिया ताजी भाजी, त्रे) विकत असत आणि 
एक कॅफे चालवत असत 


"आज ही मुलं एवदी खुश का आहेत? आपल्या 
तासा या च्या काउंटरच्या मागून डोना सोफियाने 


"ज़रा आम्हांला पण चांगली बातमी ऐकू दया,” 
डॉन रेमनने विचारलं. 

"डॉन रेमन, त्या वाचनालयातत्रे लोक 
स्पॅनिशपण बोलतात!” हिल्डमारने घोषणा केली. 
गनचा इतर ग्राहकांनी सुद्धा हिल्डमारचे 

रस घेऊन ऐकले. 
“काय सांगतात?” ते ओरडले. 


“तिथं स्पॅनिश पुस्तके सुद्धा आहेत का?” 
डोना सोफियाला माहित करून घ्यायचं होतं. 

“आम्हीपण तिथं जाऊन बघू या,” डॉन रेमन 
म्हणाला. 


यि 
५" 
झू. 
पि 
धक 
ऱ्ऊ 
डळ 
ण 
श्र 

क छे 

> दिर 
प शन 
1... 
5व्हा > 
त. डि 





त्या शनिवारी, हिल्डमारची आई आणि टिटी मारियाने, डोना 
सोफिया आणि डॉन रेमनला त्यांच्या बरोबर वाचनालयात येण्यासाठी 
आमंत्रित केले. सॅटियागोने आपला चांगला मीटर मॅनअलला पण 


बोलावले 

सगळा समह बफीने झाडलेल्या फ॒टपाथवरून चाल लागला 
आणि त्यांनी प्यर्टो रिकोच्या मस्त गरम हवेची आठवण काढली 
लवकरच ते वाचनालयाच्या संदर इमारतीत पोहचले. 

मोठे लोक वाचनालयाचा उंच दरवाज्याचे निरीक्षण करत राहिले 
आणि हे विचार करत राहिले की आत जावे की नाही. पण हिल्डमर 
सेंटिआगो आणि मॅनएल मोठयांना मागे सोडत घाईने पायऱ्या चठून 
गेले. ते जास्त वाट बघ शकत नव्हते 





'. 0३ ७ ७ | 











११११५ च । 
शे! 1७ वै. ७% ">! 4 । « भ्क्व 
ह्न्न्क 0९६ ४८ 4 (१.८. र । 
(५, अ १089 070. | 
क १1 १ रह, | ॥ा. ॥॥४ ॥७, & 


३! 
| का 1 शी 01 हत 
> 
। तट ७९६७॥ ७ ४ ,__ शत ४७-०८ 


४ ॥ १९५५1४0७१७ /% 





४७% (७९ल्त ७१९४४ ८: 
१११०१. [७१ ९.1 (अ. 
"उ कद ४११" 


































आत गोष्टीची खोली (स्टोरी-रूम) मलांनी भरून 
गेली. मिस बेलप्रे यांनी हसत म॒त्रांचे उत्साहाने स्वागत 
केले 


"स्वागत आहे!“ त्या म्हणाल्या 


मग मिस ने बेलप्रे एका कथाकाराची मेणबत्ती 
लावली आणि लवकरच कहाणी सांगायला सरुवात केली. 
"एके काळाची गोष्ट आहे, प्यर्टो रिको मध्ये ..." मिस 
बेलप्रेने यांनी ती गोष्ट सांगितली जी हिल्डमार आणि 
सैंटियागोने पहिल्यांदा आपली आजीकडन ऐकली होती 
ती कहाणी माटिना नावाच्या एका संदर स्पॅनिश 
झरळाबददल आणि एका शर उंदराच्या बददल 

टाळ्यांच्या गडगडाटात गोष्टीचा शेवट झाला. 


“आता सगळ्यांनी आपले डोळे बंद करा आणि 
मनात एक इच्छा धरा.” मिस बेलप्रे यांनी म्हटले... “ठीक 
आहे,जेव्हा मी कथेची मेणबत्ती विझवेल्र तेव्हा तमची 
इच्छा नक्की पर्ण होईल 


मतांनी आपले डोळे गच्च बंद केले आणि प्रत्येकाने 
कोणती ना कोणती इच्छा मनात धरली. 





जेव्हा मल्लांनी डोळे उघडले तेव्हा मिस बेलप्रे यांनी एक 
विशेष घोषणा केली. “बघा थ्री किंग्स डे चा सण येत आहे 
यावर्षी आपण वाचनालयात एक नाटक, नत्य आणि एक परेड 
करून एक मोठा उत्सव साजरा करू या. ते नाटक प्य॒र्टो 
रिकोच्या स्पॅनिश झरळ आणि शर उंदराच्या कहाणीवर 
आधारित असे. त्या नाटकात तम्ही कोण कोण भाग घेणार? 


सॅटियागोने हात वर केला. “मी जरूर भाग घेईन.” तो 
म्हणाला. 


“मत्राही मदत करायची आहे.” इतरांनी पण आवाज 
दयायला सरुवात केली 


सैटियागोला शर उंदराच्या पात्रासाठी निवडले गेले 
हिल्डमारने पण आपला हात उचलला होता. तिचं हदय 
जोरजोरात धडक लागलं होतं जेव्हा मिस बेलप्रेने तिला 
सगळ्यात महत्वपर्ण - झरळाच्या -मार्टिनाच्या भमिकेसाठी 
निवडले 


“आपल्याला अभिनय करणारे पात्र तर मिळाले,” बेलप्रे 
म्हणाल्या, “पण आपल्याला वेशभषा, संगीत आणि रंगमंच 
सजवण्यासाठी सद्धा मदत हवी आहे.” 



























लवकरच ती बातमी चारी बाजूला पसरली. “ते वाचनालयात स्पॅनिश बोलतात. आणि तिथं श्री 
किग्स डे साजरा करण्यासाठी उत्सव होणार आहे.” 


डोना सोफियाने डॉन रेमनला सांगितले, त्याने पाट्रे साइमनला सांगितले. मग पाट्रीने चर्च मध्ये या 
गोष्टीची घोषणा केली. त्या रविवारच्या सकाळच्या प्रार्थने नंतर, प्यूर्टो रिकोतले खूप लोक एकत्र आले. 
बैठकीत पुरा बेलप्रे पण सामील झाली. 


“प्रथमच,” त्या म्हणाल्या, "न्यूयॉर्क मध्ये थ्री किंग्स डेचा सण साजरा केला जाईल.” 
प्रत्येकाला मदत करायची इच्छा आहे. 

“मी वेशभूषा करण्यासाठी मदत करेन,” टिटि मारिया म्हणाली. 

मी रंगमंचासाठी पडदे करेन,” शित्राई कारखान्यात काम करणारी मामा नेनीता म्हणाली. 
“आणि मी मंच तयार करेन,” डॉन रेमन म्हणाले. “प्यूर्टो रिको मध्ये एक सुतार होता.” 





१ शा. 
टू । है, 
-$ शो अ. १२.५२ व्य हि “3 ी आ. 3. ह. ही 
य “स, "-- 2८ & पळ, 3 ५ 


स शं 
“कि 


री ' अँ र व्वा व्य 
त १ क . जि ७ र 4 च्य ह य 
त्य क्यु धा क) स 
क्र ग ।. क शि ऱ > 
क 
रि 
क 
र का 1. 
& म. भ र ->-< ब व क, 
> 2. ह. आ डं स. ह. आण» 
यी र. 0 ष्य. “४ व 3 
१. री गि याहि 
क 9 क “ळर 
क गि वि द का 
१ ५. वा 















त्या दिवसांनतर आसपासचे शेजारी त्या मोठया कार्यक्रमाच्या 
आयोजनात मदत करण्यासाठी रोज वाचनालयात येऊ लागले. कपाटात 
आपल्या साठी स्पॅनिशमध्ये लिहलेली पुस्तके आणि वर्तमानपत्र बघून 
खूप खुश झाले. 

मुलांनी नाटक, नृत्य आणि कहाणीचा पूर्व अभ्यास केला. 
डॉन रैमनने सजावट करण्यासाठी आपल्या दुकानातत्री खोकी आणि 
टोपल्या दान म्हणून दिल्या. अल-बैरियोच्या आय चर्च किवा 
वाचनालयात एकमेकींना रंगकाम, शिवणकाम आणि चिकटकाम 
करण्यासाठी नियमित भेटत असत. 


शेवटी, ५ जानेवारीच्या संध्याकाळपर्यंत वाचनालय थ्री किग्स डेचा 
सण साजरा करण्यासाठी तयार झाले. 








कन्या 


१ 







1. ॥0 ी 


| 





॥। 






| 





र| 
| 







हे. 1४४६०७६ 


9 ८४५४” 


८४४6 रक 
७७ करे '8“तकका तमचे ७७ 1/हे १७७  3./६ 





॥॥॥ 






शट“ 


गि 
1४" ४25२७१ का% 21,१७1 १६४7 ४४ 


1 


| 







| 
०७०२-०९ 2 ९1.00... 02 





१ 





। | । 







] 


१, 







९1४१ ४1५! */ 
री क क॑ के. मि्ळकाहऐे ३७३७६ के 4103 4'% 
। क 
॥। १ 


॥)| 





ब” चा! ७७0 11 ह 
केशी 
1 


फ्रिके$ /%॥/ 
क 8 






कॅ५*. कैओ%%% 


१ 
. आ. वळ मिया 0”. ७७ ४४. 90“0-:७*. ह 





क 
84... 







1 टर कणा णा याळ, » 
र्‍ " ँ 
| । 
| ॥ 
1 क चळ 
| 1.. क. 
कळ्या क 
| | 
|। १। 
। 
॥ 
“9 व र 
| | 
१ द 
न २.८१ | 
मितिकडे १ और. हि हि १... | 
>४**. क | 
क 


ही. ह - 
व >“ | 
> - *» व्य चा आ “> कह. “>>> ि 
"02४. १४३ १. बड पडन “य 
। र त कती क्क ” 
रि क॑. मा प क॑ <ाँ 4. 
टर. & के0 म 3 
ध्् ८ “जू “._. आट ४३42702: र्र वि 
ष्र क “डक क * 
447 कभ * च क्क ० चु तश - के नं 
(७ ४१८: लटक (3 झटकन. कड 6 व ४9९ 
द ।्ः व क्क क्र कच 
रां ग हि १ > ऱ ल: बी: ही ४४227. श्रे टं 
० '-, ति चड "त्रे ५&. 3. >542-227245207:- ७. उन 
१». 1 ”*“» शीक स 5.&€£'.९/७०७” 8. .< च 8६ >... क्त रः 
क. ट्‌ डं द र्क द र्त क* न्य > ४ “४. > र 9 
र 4 1] “ चश यी “> 8” आ. न्न 
व ४. <-> * शु ष्ठ ह 1: 0६६7-०2 > चे 8.2 बुडू अ चे 1 
र र्ड क्रि *-७ .... का हु >... द ्य्८ळ ट कि... . %.4/4१०-. ०.8 ६ क्क पका क.“ 
-अ, त ल» 
किक ' ल केक ७-42020222 “भ्या हना आलण ह - 


दुसऱ्या दिवशी दूर -दूर वरून लोक आले 
वाचनालयाच्या बाहेर बफीचा जाड थर जमा झाला होता 
पण वाचनालयाच्या आत एका शेकोटी जळत होती आणि 
कथाकाराची मेणबत्ती जळत होती. खोलली मतर आणि 
मोठया लोकांच्या आवाजाने गंजत होती.सगळे एकसाथ 
स्पॅनिश आणि इंग्रजीत बोलत होते 


“इथं किती सुंदर आहे!” 


त्या दिवशी वाचनालयातल्या रिडिंग रूम मध्ये 
कैरिबियनचे एक बेट झाले होते. मत्रांचा एका समहाने 
स्थानिक प्यर्टो रिकनची गाणी गायली. इतर लोक 
अधिरतेने कार्यक्रम सरु होण्याची वाट बघत होते 


1. ॥॥/.०//८ 


१६४५४५. 














"अस्लोटो!" सूत्रधाराचा आवाज ऐकून सगळे उत्साहित झाले.जवळून बघण्यासाठी मुलं आपल्या 
पंज्यावर बसले. 


"सलूडोस, सैलूडोस, वेंगो ए सलूदार..." सूत्रधाराने गायलं. 


डोना सोफियाने ढोल वाजवला; चिकी-चिकी-चिक, चिकी-चिक. डॉन रेमनने वाद्य वाजवलं. 
लेब्रोनने समूहाचे नेतृत्व केले. 


अचानक, तीनों राजा (थी किग्स) प्रकट झाले. त्यांनी मुलांना चॉकलेट आणि मिठाई वाटली 
आणि ते पूर्ण खोलीभर फिरले. 


मग संगीत बंद झाले आणि नाटक सुरु झाले. “कितीतरी वर्षे आधी, एका छोट्या गोल 
घरात,एक छोटी बाल्कनी होती, मार्टिना नावाचे एक स्पॅनिश झुरळ राहत असे.” 


हिल्डमारने मंचावर पाय ठेवला. ती सगळ्यात सुंदर दिसत होती. 
“बघा सैंटियागोला ..तो किती सुंदर उंदीर दिसत आहे.” 


मिस बेलप्रेने आपल्या नेहमीच्या पदधतीने कार्यक्रमाचा शेवट 
केला. “तमचे डोळे बंद करून मनात एक इच्छा धरा,” तिने हातात 
कथाकाराची मेणबत्ती घेऊन म्हटले 


वी. 





हिल्डमारने आपल्ने डोळे बंद केतरे आणि इच्छा धरली. जेव्हा तिने 
आपले डोळे उघडले, तेव्हा तिचे डोळे मिस बेलप्रेच्या डोळ्यांना भिडले 
“आज, सगळ्यांच्या मदतीने आपण प्य॒र्टो रिकोचा उत्साह आणि संदरता 
न्य॒यॉके मध्ये घेऊन आलो. हे वाचनालय चनालय आपल्या सर्व लोकांसाठी आहे 
जेव्हा मी कथाकाराची मेणबत्ती विझवेल तेव्हा तुमची इच्छा नक्की पूर्ण 


होईल.” 


पुरा बेल्रप्रेच्या बद्दल 


प्रा बेलप्रे चा जन्म १८९९ आणि १९०३ च्या मघल्या कथाकारांनी भरलेल्या 
एका छोटया शहरात सिड्डा, प्यर्टो रिको मध्ये झाला होता. त्यांनी आपल्या 
आजीकडन जीकडून अनेक गोष्टी ऐकल्या होत्या, त्या गोष्टी पिठी-दर-पिठी लोकांनी तोंडी 
ऐकवल्या होत्या. १९२० च्या दशकाच्या सरुवातीला या गोष्टी त्यांच्या बरोबर 
अमेरिकेत आल्या 


परा बेलप्रेने आपल्या करियरची सरुवात मल्रांच्या वाचनालयात काम करून 
केली. त्या न्य॒यॉक पब्लिक लायब्ररीत काम करण्यासाठी ठेवलेली पहिली प्यर्टो 
रिकन लायब्रेरियन होती. त्यांना वाचनालयात काम करण्याची आवड होती, त्यांची 
ही इच्छा आयष्यभर राहिली. परा बेलप्रे आपल्या गंभीर आणि प्रेरक आवाजात 
एक चांगली कथाकथनकार आणि संदर कठपतल्ली कत्लाकार होती. त्यांची कहाणी 
पेरज आणि मार्टिना" (झरळ आणि उंदीर), प्रथम १९३२ मध्ये प्रकाशित झाली 
आणि तवकरच अभिजात बात्र-साहित्य म्हणन ओळखते जाऊ लागली. १९९६ 
मध्ये लॅटिन लेखक आणि चित्रकारांना सन्मानित करण्यासाठी "परा बेलप्रे 
परस्कार" ची स्थापना केल्ली गेली. या लेखकांची आणि कलाकारांची बाल पस्तके 
सांस्कतिक अनभवचा एक उत्सव आहे 


एक त्रेखक, कथाकार आणि त्रायब्रेरियनच्या रुपात आपले दिर्घ करियरच्या 
काळात, परा बेलप्रेने त्या समदायातल्या यवकांच्या अनेक पिट्यांना प्रेरित केले 
परा बेलप्रेला , “जॉनी एप्लासीड” सारखं व्हावं वाटत असे. प्य॒र्टो रिको मध्ये एका 
पस्तकात त्यांनी जॉनी एप्ल्लासीडच्या बददल वाचलं होतं 
म्हणन एका कथाकाराच्या रुपात.,त्यांनी आपल्या 
गोष्टीचे बीज पर्ण देशात रुजवल्रे 





समाप्त 


